जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक सेवेतील 
कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांच्या उप 
विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नती 
आदेशातील पदस्थापनेत अंशत: बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः-पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६५-ब/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : - ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र.पीओजी:-२०२२/प्र.क्र.१६५/सेवा-२, दि.३०.१०.२०२३. 


शासन Seat :- 

श्री.विजय लक्ष्मणराव कांबळे, कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांची संदर्भीय शासन आदेशान्वये सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग,परभणी (मुख्यालयी) या पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. आता, त्यांच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने श्री.कांबळे यांच्या पदस्थापनेत अंठात: बदल करुन, त्यांची सुधारित 
पदस्थापना जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, हदगांव, जि.नांदेड या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. संबंधीत अभियंत्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते 
नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doser2.pwd@maharashtra.gov.in या 
ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 
४. तसेच, संदर्भाधीन शासन आदेशातील सर्व अटी व शार्ती श्री. विजय लक्ष्मणराव कांबळे, पदोन्नत उप विभागीय 
अधिकारी यांना लागू राहतील. 
५. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेताक २०२३११०८१५२२१८७११८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. क याता 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
D ATTAT R A Y DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed372e09d78fff05921827123426ec3977a747 
6478ce183be979d, 
VA A N ण RA KH A R KE pseudonym=CFE26382E86B5A65A 15535D568FBA76EABCASAAE, 
S O serialNumber=6BAEF5SAD6F77A3A40CCCC3E9DDOFS0E344ABB3A7 
54542299875CFO7868ED88B, cn=DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
Date: 2023.11.08 15:22:38 +05'30" 


(द.व.खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन Sea क्रमांकःपीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६५-ब/सेवा-२ दि. ०८/११/२०२३ 


३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, परभणी 

५. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 

६. श्री. वि. ल. कांबळे, पदोन्नत उप विभागीय अधिकारी यांना इ-मेल द्वारे 

७. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन प्रश्ञा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


